उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, 
नाशिक यांच्या अधिपत्याखाळील ग्रामिण 
रुग्णालया / उपजिल्हा / जिल्हा 
रुग्णालयातील दंतचिकित्सा विभागातील 
२०९ अस्थायी पदे पुढे चालू ठेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे -२०२२/प्र.क्र.७८/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ३१ मे,२०२२. 


वाचा- 

१) शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक-संकिर्ण-२०१२/प्र.क्र.१३०/आरोग्य -३, 
दिनांक-२५.०७.२०१२. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक: पदआ-२०२१/प्र.क्र.११२/आरोग्य-३, 
दिनांक-०७.०५.२०२१. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक: पदआ-२०२१/प्र.क्र.१२०/आरोग्य-३, 
दिनांक-०६.०९.२०२१. 

४) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य कार्यक्रम, मुंबई यांच्या पत्र क्र.- 
आसेआ/रामौआ/ अपदे/२६३८-४०/२०२२, दिनांक-१८.०५.२०२२. 


शासन निर्णय- 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक यांच्या अधिपत्याखाळील असलेल्या १९ 


आरोग्य संस्थांमधीळ ३८ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२१ ते दि. २८.०२.२०२२ पर्यंत उपरोक्त 


अ.क्र.१ व २ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आळी 


आहे. तसेच संदर्भ क्र. ४ अन्वये आयुक्‍तालयाकडून राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य कार्यक्रम अंतर्गत नाशिक 


मंडळातील रुग्णालयातील दंतचिकित्सा विभागातील पदांचा एकत्रित प्रस्ताव WT SST आहे. सदर 


पदांना मुदतवाढ देणे आवश्‍यक आहे. 


२. आता या झासन निर्णयान्वये सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मधील एकूण २०९ अस्थायी पदांना 


दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच अ.क्र.११ येथील ग्रामीण 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०२२/प्र.क्र.9८/आरोग्य-३ 


रुग्णालय, गिरणारे येथील पदांना दि.०१.०८.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत 


आहे. 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन पुढीन लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०२२- 
२०२३ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


लेखाशिर्ष 


| 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 


नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-(२)- मुफसल 


क्षेत्रातील रुग्णालये व दवाखाने,(०१)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय 


रुग्णालये व दवाखाने (२२१० ४१४६)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०३-ग्रामीण 
आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-१ इतर रुग्णालये व 


दवाखाने, (09)(09) कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५)” 


मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१)(०८)-प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 


रुग्णालया इतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-नागरी 
आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-२- मुफसल क्षेत्रातील 
शासकीय रुग्णालये व दवाखाने, (०१)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये 


(२२१० ०१४६)” 


मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६ - 


सार्वजनिक आरोग्य , ००१ - संचालन व प्रशासन,(०१) (०९) - महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास 


प्रकल्पांतर्गत ग्रामिण/कुटीर रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये श्रेणीवर्धन (२२१० ४६२४) 


पृष्ठ१ otal 


झासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०२२/प्र.क्र.9८/आरोग्य-३ 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्रमांक,पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दि.१५.०२.२०२१ 


व दिनांक २२.०२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१५.०२.२०२१ व दि.२२.०२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये 


दरम्यानच्या काळात सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याबाबत सर्व 


प्रशासकिय विभागांनी दक्षता घेण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देशित केले आहे. त्याअनुषंगाने सुधारीत 


आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचित समितीची मान्यता घेण्याकरीता आयुक्‍ताळलय कार्यालयाकडून उचित 


कार्यवाही करावी व त्याबाबातचा प्रस्ताव शासनास पाठवावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५३११०२५५५३९१७ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
R 0 S h a Nn | stn a by Roshani Dinesh 


DN: c=IN, o=Government Of 


D | n e S h Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
K d 2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d44 
a a mM ae02d12f2c1313143ad8376755d0e 
815a1eb20fd0ce, cn=Roshani 
क | Dinesh Kadam Patil 
p a t | Date: 2022.05.31 11:51:03 +05'30' 
(रो.दि.कदम-पाटील) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवातथाअभियानसंचालक, राष्ट्रीयआरोग्यअभियान, मुंबई 
३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 
७. जिल्हा ated चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नाशिक/जळगाव/धुळे/अहमदनगर. 


पृष्ठ१०पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०२२/प्र.क्र.9८/आरोग्य-३ 


८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोळा/अमरावती/बुलढाणा/यवतमाळ/वाशिम. 

९. वैद्यकीय अधिक्षक,(उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक यांचेमार्फत) 
१०.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
१२.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ१ ०पैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०२२/प्र.क्र.9८/आरोग्य-३ 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२२/प्र.क्र.७८/आरोग्य-३, 
दिनांक - ३१ मे,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र) 


रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


जिल्हा रुग्णालय /सामान्य 
रुग्णालय २०० खाटा 


जिल्हा रुग्णालय, नाशिक 
सामान्य रुग्णालय, मालेगांव 
जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर 
जिल्हा रुग्णालय, नंदुरबार 

५ | जिल्हा रुग्णालय, जळगांव 


उपजिल्हा रुग्णालय ५०/१०० 
खाटा 


A) 


०८ 


उपजिल्हा रुग्णालय,कळवण, 
जि.नाशिक १०० खाटा 


ळ 


कर्जत, जि.अहमदनगर 


१२ | पाथर्डी, जि.अहमदनगर 


पृष्ठ१०पैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०२२/प्र.क्र.9८/आरोग्य-३ 


रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


श्रीरामपुर, जि.अहमदनगर 


चोपडा, जि.जळगांव (१०० खांटा) 
१ 
१ 
fe 
; 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०२२/प्र.क्र.9८/आरोग्य-३ 


रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


इगतपुरी, जि. नाशिक 
दिडोंरी, जि. नाशिक 


दाभाडी, ता. मालेगांव, जि 
नाशिक 


सटाणा, जि.नाशिक 


अकोले, जि. अहमदनगर 


are, ता. सुरगाणा, जि. नाशिक 


३ 
घोडेगांव, ता.नेवासा, जि 


टाकळी ढोकेश्वर, जि. अहमदनगर 


नांदगांव, जि.नाशिक 
नामपूर, जि.नाशिक 


२२ 
३४ 
२३५ 
३६ 
३७ 

८ 
२९ 
४० 
४१ 
४२ 
83 
४४ 
oY 
४६ 
४७ 

८ 
४९ 
५० 
५१ 
4 


कोतुळ, जि. अहमदनगर 


पृष्ठ१ ०पैकी७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०२२/प्र.क्र.9८/आरोग्य-३ 


रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


लोणी, जि. अहमदनगर 


पुणतांबा, ता.राहता, जि. 
अहमदनगर 


& 
षु 


44 


राहता, जि. अहमदनगर 
राहुरी, जि. अहमदनगर 


३ 
४ 
& 
9 


ताहाराबाद, जि. अहमदनगर 
८ | वांबोरी, जि. अहमदनगर 


साकूर,ता. संगमनेर, जि. 
अहमदनगर 


संगमनेर, जि. अहमदनगर 


3 
3 
4 
4 
| 


C 
C 
C 
षु 


बोधेगांव, जि. अहमदनगर 
]ोवगांव, जि. अहमदनगर 
श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर 


पारोळा,जि.जळगाव 


सोनगीर, जि.धुळे 
शिंदखेडा,जि.धुळे 
पिंपळनेर,जि.धुळे 


: 
: 
; 
: 
z 
: 
: 
: 
3 
न 
: 
2 


GO 
६१ 
६२ 
६२ 
६४ 
६५ 
&& 
६७ 

८ 
६९ 
(go 
७१ 
७२ 


पृष्ठ१ ०पैकी८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०२२/प्र.क्र.9८/आरोग्य-३ 


रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


: दंत शल्य 
च चिकिस्तक 


रावेर,जि.जळगाव 
एरंडोळ,जि.जळगाव 
भडगांव,जि.जळगाव 


चाळीसगाव,जि.जळगाव 


अमळगांव,जि.जळगाव 


व 


अक्कलकुवा, जि.नंदुरबार 
जमाना, जि.नंदुरबार 
मोलगी, जि.नंदुरबार 
धडगांव, जि.नंदुरबार 
धानोरा, जि.नंदुरबार 


रनाळा, जि.नंदुरबार 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०२२/प्र.क्र.9८/आरोग्य-३ 


रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


दंत 
यांत्रिकी 
गट क 
खांडबारा, जि.नंदुरबार बिण क्य 
विसरवाडी, जि.नंदुरबार ae 
ac: 


डिक एकूण नाशिक मंडळातील अस्थायी पदे 


पृष्ठ१ ०पैकी१० 


